ग्रामीण रुग्णालय, खानिवडे जि. पालघर 
येथील मुख्य इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रश्ञासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२२१/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ग्रारुरा-२०१३ /प्र.क्र.३७८ / 
आरोग्य-३अ, दि. २७.०१.२०१४ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
३/टे.६/ग्रारुखानिवडे३०खाटाबांधकाम/९०८५-०८६/२२ दिनांक ०४.०७.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन अनुक्रमांक १) येथील दि.२७.०१.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये, मौजे 


मांडवी तआ. वसई जि. ठाणे येथे अनुशेषांतर्गत मंजूर करण्यात आलेले ग्रामीण रुग्णालय मौजे 


खानिवडे ता. वसई जि. ठाणे येथे स्थलांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. आता 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन अनुक्रमांक २) 


येथील दिनांक ०४.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये, ग्रामीण रुग्णालय, खानिवडे जि. पालघर येथील मुख्य 


इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 


केलेला आहे. सदर ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे उप 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक १, वसई यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर , अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे, मुख्य 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालघर यांनी 


साक्षांकित केले आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२२१/ आरोग्य-३अ 


आयुक्‍ताळयाचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात 


येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


ग्रामीण रुग्णालय, खानिवडे जि. पालघर येथील मुख्य इमारत बांधकामास सोबत जोडण्यात 


आलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार रु. १४,८९,७३,९५९/- ( रुपये चौदा कोटी, एकोनव्वद 


लक्ष, त्र्याहत्तर हजार, Ahal एकोणसाठ फक्‍त) इतक्या रक्‍कमेस खालील अटी व adie seis 


राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अटी व शर्ती :- 


१) सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


२) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


३) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 


अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 


सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 


खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 


करण्यात याव्यात. 


४) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


५) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 


कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ामा-२०२२/ प्र.क्र.२२१/ आरोग्य-३अ 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. 


१७७/तां.क.१, दि. Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


७ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


९) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 


भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


qo) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 


निधी मधून करण्यात यावे. 


3: सदर बांधकामांवरील होणारा खर्च मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा , ०४ -सार्वजनिक आरोग्य, २००- इतर 


कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१), ५३- मोठी 


बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१ अनुसार 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१८१२२२५१७११७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.२२१/ आरोग्य-३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ट्‌. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
D ) E E Pp A K N | VA R TT ] | DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed5012a776fbeS 


072661d97c2c56c9, 


pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD8C6B9, 
K E N D R E serialNumber=C35 1F74FB3439ACA7 1 466FCFBB2509C3310AE753E3 

95A89FFA7C6E3887BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 

Date: 2022.08.18 17:30:54 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / Sal व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाळघर 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, पाळघर 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर 


११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Sheet! 


Name of the Department : Public Health Department | 
Name of Work : Construction of 30 Bedded Rural Hospital at Village Khaniwade, Tal - Vasai, Dist - Palghar. | 


RECAPITULATION SHEET 
Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


no. r 
No. 


Particulars of Scope Cost Rs. 


Component Wise 


| (A) | ESSENTIAL ITEMS (Components 


(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Hospital Building | 3399.17|Sq. M 9,17,77,590 
Total B.U.A. = 3399.17|Sq. M Sub Total (a 9,17,77,590 


(b) Rain/ Roof Water Harvesting 10,00,000 Mh ey el] 
SubTotal(b)| sid 10,00,000 
2_|Water Supply & Sanitary Works 5% of (a Sub Total (2 45,88,880 
3 |Electrification Internal 5% of (a) 45,88,880 
External 6% of (a) 55,06,655 
Fire Fighting Arrangements etc. 
Sub Total (3 | _1,20,95,535 | 
Sub Total (A 1102000100 
— MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 400 8000 32,00,000 
(ii) Internal Roads (Rmt) LS 30,00,000 
(iii) Development of Ground LS 20,00,000 
(iv) Land Scaping LS §,00,000 
(v) Parking / Ambulance Garrage LS 10,00,000 
Sub Total (B 27200,000 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) 11,91,62,004 
C) |OPTIONAL ITEMS 
1 |Air Conditioning 15,00,000 
2 |External Toilets §,00,000 
3 |AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 15,00,000 
4 jCCTV §,00,000 
5 |Gardening & Plantation 5,00,000 
Sub Total (C 45,00/000 
Project Cost (P)= (A) + (8) +(C 12,36,62,004 
| (0) | PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (a) 36,71,104 | 
(ii) GST 12% on (P) 1,48,39,441 
(iii) Price Escalation 5% on (P) ee 
/“ द्र (iv) Labour Insurance 0.5% on (P) 
Sub Total (D 2,532/11,954 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) __ (१५84040 1102222 
Say Rs. Lakhs 1489.74 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost = Rs 27,000 /Sqm 
(ii) Elect. Work ‘= Rs 3,558 /Sqm 
(iii) Water Supply ‘= Rs 1,350 /Sqm 


(iv) For (i) + (ii) + (iii) Rs _______3१1,908 /Sqm 


Page | 


